महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती 
मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सासंमं-२०१८/प्र.क्र.९९/२०१८/भाषा-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २६ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा :- 

१. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.सासंमं-२०१०/प्र.क्र.२८/सांका-२, 
दिनांक १७ ऑगस्ट, २०१०. 

२. कार्यालयीन आदेश क्र.सासंमं-१०१३/प्र.क्र.८४/२०१३/भाषा-३, दिनांक २० ऑगस्ट, 
२०१३ 

३. मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्र. सासंमं-१०१५/प्र.क्र.५४८/२०१५/भाषा-३, 
दिनांक ५ ऑगस्ट, २०१५ 

४. मराठी भाषा विभाग झासन निर्णय क्र. भासस-२०१८/प्र.क्र.५२/भाषा-१, 
दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१८ 


प्रस्तावना :- 


मराठी भाषा विभागाच्या दिनांक ५.०८.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि 
संस्कृती मंडळाची आदेशाच्या दिनांकापासून 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा शासनाचे पुढील आदेशा 
होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत नियुक्‍ती करण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि 
संस्कृती मंडळाचा कालावधी दिनांक ०५.०८.२०१८ रोजी संपुष्टात आला असल्यामुळे, दि.२८.०८.२०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये विद्यमान समितीस नव्याने पुनर्रचना होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर 
मंडळाची पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळावर खालील अध्यक्ष व 
सदस्यांची या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत 
नियुक्‍ती करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नांव पद 
१) डॉ. सदानंद मोरे अध्यक्ष 
२) | श्री.गिरीठशा प्रभुणे सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः सासंमं-२०१८/प्र.क्र.१९/२०१८/भाषा-३ 


३) श्री.अशोक राणे सदस्य 
¥) श्री.भारत सासणे सदस्य 
५) | डा.मा्तंड कुलकर्णी सदस्य 

&) श्री.अरूण Bad सदस्य 
७) श्री.सुनीलकुमार लवटे सदस्य 
८) श्री.संदीप खरे सदस्य 
९) श्री.आसाराम कसबे सदस्य 
१०) । श्री.ज्योतीराम कदम सदस्य 
११) । श्री.उत्तम बंडू तुपे सदस्य 
१२) | श्री.रेणू पाचपोर सदस्य 
१३) | श्री.आझुतोष अडोणी सदस्य 
१४) । श्री.रवींद्र गोळे सदस्य 
१५ | श्रीमती सिसिलीया कार्व्हालो सदस्य 
१६) । श्रीमती उमा विरूपाक्ष कुलकर्णी सदस्य 
१७) । श्रीमती सुप्रिया अय्यर सदस्य 
१८) । डॉ. विद्या पाटील सदस्य 
१९) । श्रीमती फरझाना डांगे सदस्य 
२०) _ श्रीमती उषा परब सदस्य 
२१) | श्रीमती राणी दुर्वे सदस्य 
२२) | al. सुधीर पाठक सदस्य 
23) श्री.ए.के. are सदस्य 
२४) । श्री.विजय पाडळकर सदस्य 
२५) | श्री जगन्नाथ शिदे सदस्य 
२६) । श्री.अशोक सोनवणे सदस्य 
२७) । डॉ. रणधीर fate सदस्य 
२८) | Hawk कटरे सदस्य 
२९) । श्री.अरूण करमरकर सदस्य 
३०) | श्रीशंकर धडके सदस्य 
३१) | श्री.संजय ढोले सदस्य 
३२) । श्री.देवीदास पोटे सदस्य 
३३)  _ श्री.रमेश पवार सदस्य 
38) । डॉ.उत्तम रूद्रावार सदस्य 
३५ | डाॉ.मधुकर वाकोडे सदस्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सासंमं-२०१८/प्र.क्र.१९/२०१८/भाषा-३ 


२. या मंडळावरील अशासकीय अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांना वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्र.प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दिनांक ०३ मार्च, २०१० मधील तरतूदीनुसार प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता 
तसेच वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.बैठक-२०१२/प्र.क्र.१/सेवा-५, दिनांक २४ मे, २०१२ मधील 


तरतूदीनुसार बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२२६१२५४५००७३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Cc WwW A -5 


१५. 


Digitally signed by 


Aparna Arvind Gawde 
Ap a i al a DN: CN = Aparna Arvind 

Gawde, C = IN 

Maharashtra, O = 


Arvind ceennee,_ 


Marathi Language 

Department 
aw e Date: 2018.12.26 

16:30:49 +05'30' 


(अपर्णा अ. गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र १ (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र २ (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव (मराठी भाषा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई, 

भाषा संचालक, भाषा CASAS, बांद्रा, मुंबई, 

संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

वित्त विभाग (व्यय ४ / सेवा ५ / विनियम), मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व अवर सचिव /सर्व कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मंडळाचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य (सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 
यांचेमार्फत), 

निवड नस्ती (भाषा-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


